शासकीय तंत्रनिकेतनातीलळ अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.६६/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२१/३०६, दि. ०८/०७/२०२१ . 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ 
क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ। अध्यापकाचे नांव, नियुक्तीचा शासन । कार्यभार | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र पदनामव कार्यरत निर्णय क्रमांक व धारण =| कालावधीत| कालावधी | नियमितपणे 
संस्थेचे नांव दिनांक केल्याचा । घेतलेल्या | समाप्तीचा | पुढे चालू 
दिनांक ।रजा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ २ 3 8 4 & 9 
१ | श्री.लोकेश लहुजी भादेकर, शा.नि,क्र. १४/१०/२०१६ | एकूण२२ | ०४/११/२०१८ | ०५/११/२०१८ 
अधिव्याख्याता, माहिती ससेनि-३२१५/ (4.9) दिवस (म.नं.) (म.पू) 
तंत्रज्ञान, शासकीय प्र.क्र.२८०/१५/तांशि-७ 
तंत्रनिकेतन, नागपूर दि.२५/०७/२०१६ 
२ | श्रीमती पवार पुजा रामसिंग, शा.नि,क्र. २३/०१/२०१७ | एकूण०४ | २६/०१/२०१९ | २७/०१/२०१९ 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत ससेनि-३२१६/ (म.पू) दिवस (म.नं.) (म.पू 
अभियांत्रिकी, शासकीय प्र.क्र.१९५/१६ /तांशि-७ 
तंत्रनिकेतन, गोंदिया दि.१३/०१/२०१७ 
३ | श्री.सचिन जगन्नाथ पुकळे, शा.नि,क्र. ०३/१०/२०१७ निरंक ०२/१०/२०१९ । ०३/१०/२०१९ 
अधिव्याख्याता, माहिती ससेनि-३२१७/ (म.पू) (म.नं.) (म.प 
तंत्रज्ञान, शासकीय प्र.क्र.६२/१७/तांशि-७ 
तंत्रनिकेतन, नागपूर दि.२७/०९/२०१७ 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.६६/२१/तांशि-७ 


अ। अध्यापकाचे नांव, नियुक्तीचा हासन | कार्यभार | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र | पदनामवकार्यरत निर्णय क्रमांक व धारण ।कालावधीत| कालावधी | नियमितपणे 
संस्थेचे नांव दिनांक केल्याचा । घेतलेल्या | समाप्तीचा | पुढे चालू 
दिनांक ।रजा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
श्री.केवल संजयराव SAH. २२/०८/२०१६ निरंक २१/०८/२०१८ | २२/०८/२०१८ 
ARO, अधिव्याख्याता, ससेनि-३२१५/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
विद्युत अभियांत्रिकी, प्र.क्र.२७०/१५/तांशि-७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, दि.२५/०७/२०१६ 
गडचिरोली 
श्री.वेजय दौलत गजभे, SA. १६/१२/२०१७ निरंक १५/१२/२०१९ | १६/१२/२०१९ 
अधिव्याख्याता, गणित, ससेनि-३२१७/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, प्र.क्र.१००/१७/तांशि-७ 
गडचिरोली दि.२२/११/२०१७ 
श्रीमती रत्नावळी रणधीर शा.नि,क्र. २३/१०/२०१७ | एकूण०३ | २५/१०/२०१९ | २६/१०/२०१९ 
मेश्राम, अधिव्याख्याता, ससेनि-३२१७/ (म.पू) दिवस (म.नं.) (म.पू 
संगणक अभियांत्रिकी, प्र.क्र.६१/१७/तांशि-७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, दि.२७/०९/२०१७ 
गोंदिया 
३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 


दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००११२५६४०१९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SAMEER 
LAXMAN DHERE 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत-- संबंधित अधिव्याख्याते, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर/गोंदिया/गडचिरोली, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/गोंदिया/ गडचिरोली, 
६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


